साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमां्तगत कोविड-१९ 
साथरोग औषधांच्या खरेदीस yar 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पूरकपत्र क्र.प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.९१/आरोग्य-८ 
नविन मंत्राळय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१. 
दिनांक:- २२ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा- 

१) संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.कोवीड-१९/ 
कोरोनानियंत्रणकक्ष,पुणे/औषधे व साहित्य खरेदी/२०२०-२१ पुरवणी मागणी अनुदान/ लेखाशिर्ष 
२२१०४२८६/प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत/२८०५-२८०९/२०२१, दिनांक १०.०२.२०२१. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-८, 

दि.१/१०/२०२०. 


प्रस्तावना -: 


वाचा येथील दिनांक ०१/१०/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, कोवीड-१९ या 


साथरोगावरील आवश्‍यक असणा-या औषधे व औषधी साहित्य तसेच यंत्रसामुग्रीची खरेदी करण्यासाठी 


लेखाशिर्ष २२१० ४२८६ अंतर्गत सन २०२० च्या पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 


अनुदानातून रुपये ६३३,९२,४७,४९६/- इतक्या रक्कमेची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन पूरकपत्र-: 


कोवीड-१९ या साथरोगावरील आवश्‍यक असणा-या औषधे व औषधी साहित्य तसेच यंत्रसामुग्री 


मंजूर अनुदानाच्या ३०% रक्कम रुपये १९३,२०,१३,०००/- इतक्या वितरीत अनुदानातून 


रु.१६२,९५,४९,६७२/- इतक्या रक्कमेची खरेदी केली आहे. निविदा प्रक्रियेअंती प्राप्त दर कमी असल्याने 


खरेदीच्या रक्कमेत रुपये ३०,२४,६३,३२८/-इतकी बचत झाली आहे. सदर बचत झालेल्या रक्कमेतून 


शासन निर्णय दिनांक १/१०/२०२० मध्ये अंतर्भूत TASCA खालील विवरणपत्रातील बाबींच्या खरेदीसाठी 


रुपये २१,४०,०६,५४४/- (रु.एकवीस कोटी चाळीस लाख सहा हजार Waal चव्वेचाळीस फक्त) इतक्या 


खर्चासाठी वाचा येथील शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन पूरकपत्र क्र.प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.९ १/आरोग्य-८ 


विवरणपत्र 
अ. | खरेदी करावयाच्या साहित्याचा | प्रति नग प्रस्तवित । एकूण अपेक्षित 
क्र | तपशिल किंमत (रु, | खरेदी | खर्च (रुपये) 
(अंदाजित) 

1 | De-fibrilator 248048/- | 53 1,31,46,544/- 
2 | ABG Machine 464800/- | 39 1,81,27,200/- 
3 | Pacemaker 120850/- ।28 33,83,800/- 
4 Central Monitor 1400000/- 41 5,74,00,000/- 
5 Pressure infusion Bag 1800/- 405 7,29,000/- 
[6 | Portable Ultrasound Machine 2240000/- 29 6,49,60,000/- 
7 Flexible Bronchoscope 1940000/- 29 5,62,60,000/- 

एकूण 21,40,06,544/- 


वरील विवरणपत्रातीळ अ.क्र.६ येथील Portable Ultrasound Machine चा कोवीड-१९ या 


आजाराच्या रुग्णांवर उपचारासाठी आवश्यकता याबाबत खात्री करुनच संचालक, आरोग्य सेवा 


संचालनालय, पुणे यांनी मागणी नोंदविण्याची जबाबदारी राहिल. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 


१७/०४/२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग दोनमधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२२१८१००८४२१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munja Bharose 
a [| ५ h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Public Health Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


' 2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97d 

U nj a a20b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99 
¢d85325223aceef69d02bd455b7ca697249 


Bharose — कयणे 
(व.मुं.भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन पूरकपत्र क्र.प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.९ १/आरोग्य-८ 


) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई . 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


( 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११)अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


